सहायक वनसंरक्षक गट -अ (कनिष्ठ श्रेणी) 
संवर्गाच्या दि.०१/०१/२०१९, दि.०१/०१/२०२०, 
दि.०१/०१/२०२१,  दि.०१/०१/२०२२ व 
दि.०१/०१/२०२३ रोजीच्या अंतिम 
ज्येष्ठतासूचीबाबत. 


महराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक: एस-३०/ ०७.२३/ प्र.क्र.१३८/फ-८ 
मादाम कामा मार्ग ,हुतत्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय,मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: २५ जुले २०२४ 


वाचा :- १महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.एमएफएस ०३.२३/ प्र.क्र.५५/फ-८ 
दि.११.०५.२०२३ 
२) महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.एमएफएस १०.२३/ प्र.क्र.२०४/फ-८ 
दि.२२.११.२०२३ 
3) महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.एमएफएस १२.२३/ प्र.क्र.२३८/फ-८ 
दि.११.०७.२०२४ 


शासन शुध्दीपत्रक - 


संदर्भाधिन शासन परिपत्रकान्वये सहायक वनसंरक्षक संवर्गाची ज्येष्ठतायादी प्रसिद्ध 
करण्यात आली आहे. सदर ज्येष्ठतायादीमध्ये श्रीमती रेवती कुलकर्णी, विभागीय वन अधिकारी 
यांना सहायक वनसंरक्षक पदाचा दि.०५.०३.२०१५ हा ज्येष्ठता दिनांक देण्यात आला आहे. 
मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांनी मूळ अर्ज क्र.८१४/२०२३ मध्ये श्रीमती कुलकर्णी 
यांचा परिविक्षाधीन कालावधी दि.२४.०७.२०१४ रोजी समाप्त करून त्यांना सर्व सेवाविषयक ळाभ 
देण्यात यावेत असे दि.१९.०४.२०२४ रोजी मा.न्यायाधिकरणाचे आदेशा आहेत. 


२. मा.न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरूद्ध शासनामार्फत मा.उच्च न्यायालयामध्ये रिट याचिका 
क्र.८९७९/२०२४ दाखल केली आहे. सदर रिट याचिकेमध्ये दि.०५.०७.२०२४ रोजीच्या आदेशामध्ये 
मा.उच्च न्यायालयाने मा.न्यायाधिकरणाचे आदेशाची अंमलबजावणी सदर रिट याचिकेच्या 
निर्णयाच्या अधीन करण्याबाबत खालील आदेशा दिले आहेत. 


3) Hence, while granting time to petitioner it is clarified that compliance of the 


directions issued by the Tribunal shall be subject to out come of the writ petition. 


३. श्रीमती कुलकर्णी यांची महाराष्ट्र वनसेवा परीक्षा २००८ मध्ये निवड झाली आहे. त्यांना 
दि.१२.०७.२०११ ते दि.१३.०७.२०१३ या कालावधीसाठी केंद्रीय वन प्रशिक्षण संस्थेमध्ये २ वर्षाच्या 
प्रशिक्षण पाठ्यक्रमासाठी नियुक्‍ती देण्यात आली होती. त्यानंतर दि.२६.०७.२०१३ ते 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एस-३०/ ०७.२३/ प्र.क्र.१३८/फ-८ 


दि.२५.०७.२०१४ या कालावधीसाठी एक वर्ष क्षेत्रीय प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते. 
त्यानुषंगाने महाराष्ट्र वनसेवा परीक्षा २००८ मध्ये सहायक वनसंरक्षक संवर्गाच्या सेवाप्रवेा 


नियमानुसार नामनिर्देशानाने नेमणूक केलेल्या सहायक वनसंरक्षक नियुक्‍तीची परस्पर जेष्ठता 


आयोगाने घेतलेल्या परिक्षेत उमेदवाराने मिळविलेले गुण व प्रशिक्षण पाठयक्रमाच्या शेवटी घेण्यात 


येणाऱ्या अंतिम परिक्षेत उमेदवाराने मिळविलेले गुण एकत्रित करुन निर्धारीत केली जाईल अशी 


तरतूद आहे. 


४. संदर्भाधिन शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द केलेल्या दि.०१/०१/२०१९, दि.०१/०१/२०२०, 
दि.०१/०१/२०२१, दि.०१/०१/२०२२ व दि.०१/०१/२०२३ रोजीच्या अंतिम जेष्ठतासूचीमध्ये 


श्रीमती रेवती अनिल कुलकर्णी यांचे नाव खालील अनुक्रमांकावर समाविष्ठ करण्यात आले होते. 


जेष्ठता यादी | जेष्ठता | सहायक वनसंरक्षकाचे नांव नियुक्तीचा जेष्ठतेचा दिनांक 
दिनांक क्रमांक दिनांक 

०१.०१.२०१९ ।२१३ श्रीमती रेवती अनिल कुलकर्णी | १७.०७.२०१४ ०५.०३.२०१५ 
०१.०१.२०२० ।१३२ श्रीमती रेवती अनिल कुलकर्णी | १७.०७.२०१४ ०५.०३.२०१५ 
०१.०१.२०२१ | dos | श्रीमती रेवती अनिल कुलकर्णी | १७.०७.२०१४ ०५.०३.२०१५ 
०१.०१.२०२२ | ८२ श्रीमती रेवती अनिल कुलकर्णी | १७.०७.२०१४ ०५.०३.२०१५ 
०१.०१.२०२३ ।८२ श्रीमती रेवती अनिल कुलकर्णी ।०५.०३.२०१५ ०५.०३.२०१५ 


५. त्यानुषंगाने संदर्भाधिन शासन परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध केलेल्या दि.०१.०१.२०१९, 


दि.०१.०१.२०२०, 


दि.०१.०१.२०२१, 


दि.०१.०१.२०२२ 


व दि.०१.०१.२०२३ 


रोजीच्या 


जेष्ठतायादीमध्ये श्रीमती रेवती अनिल कुलकर्णी यांचे नाव श्री.सचिन बापुराव कंद यांच्या 


ज्येष्ठतेनंतर खालील जेष्ठता क्रमांकावर समाविष्ठ करण्यात येत आहे. 


जेष्ठता यादी | जेष्ठता | सहायक वनसंरक्षकाचे नांव नियुक्तीचा जेष्ठतेचा दिनांक 
दिनांक क्रमांक दिनांक 

०१.०१.२०१९ ।१९९-अ | श्रीमती रेवती अनिल कुलकर्णी | १७.०७.२०१४ १७.०७.२०१४ 
०१.०१.२०२० ।११९-अ | श्रीमती रेवती अनिल कुलकर्णी | १७.०७.२०१४ १७.०७.२०१४ 
०१.०१.२०२१ ।९१-अ | श्रीमती रेवती अनिल कुलकर्णी | १७.०७.२०१४ १७.०७.२०१४ 
०१.०१.२०२२ ।७३-अ श्रीमती रेवती अनिल कुलकर्णी | १७.०७.२०१४ १७.०७.२०१४ 
०१.०१.२०२३ ।७३-अ श्रीमती रेवती अनिल कुलकर्णी | १७.०७.२०१४ १७.०७.२०१४ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एस-३०/ ०७.२३/ प्र.क्र.१३८/फ-८ 


६. उपरोक्त शुध्दीपत्रक मा.न्यायाधिकरणाच्या दि.१९.०४.२०२४ रोजीच्या आदेशास अनुसरून 
तसेच शासनामार्फत मा.उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र.८९७९/२०२४ च्या 
अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येत आहे, त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२४०७२५१५१८३४५९१९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ANANDA SHANKAR #: _ 
SHENDAGE द र ba 


(आनंदा ahs) 
अवर सचिव (वने),महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), नागपूर. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
४. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 
५. सर्व अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
६. सर्व मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक/वन्यजीव) 
७. सर्व वनसंरक्षक / उपवनसंरक्षक. 
८. सर्व विभागीय वन अधिकारी/उप विभागीय वन अधिकारी 
९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत),महाराष्ट्र २,नागपूर 
१०.प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहाय्यक 
११.संबंधित अधिकारी /प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), म.रा.नागपूर यांचे मार्फत 
12. निवड नस्ती (फ-८ कार्यासन). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


